महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) गट-अ मध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांचे 
वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे/अर्हतकारी 
सेवेची ३० वर्षानंतर करावयाच्या सेवा 
पुनर्विलोकनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि -२८२३ /प्र.क्र.१३६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एळपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि.१०.०६.२०१९. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.१८७/प्रशा- २ 
दि.२४.०८.२०१७ 


शासन निर्णय - 


सामान्य प्रशासन विभागाच्य दिनांक १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय 


अधिकारी/कर्मचारी यांचे वयाच्या ५०/५५ वर्षा पलीकडे/अर्हतकारी सेवेची 3० वर्षानंतर करावयाच्या सेवेच्या 


पुर्नविळोकनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात आल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक 


२४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या पुनर्विळोकन समितीची बैठक दिनांक २५.१०.२०२३ 


रोजी पार पडली. समितीने केलेल्या शिफारशीस सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार शालेय शिक्षण व 


क्रीडा विभागाच्या अखत्यारीतील खाली नमूद संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सेवा त्याच्या वयाच्या 40/44 व्या 


वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


संवर्ग 


अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम 


सेवेत चालू 
ठेवण्यासाठी पात्रता 


२ 


३ 


a oe 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


श्रीमती नेहा माधव बेलसेरे, वरिष्ठ 


अधिव्याख्याता, राज्य शैक्षणिक संशोधन 


व प्रशिक्षण परिषद, म.रा.पुणे. 


पात्र 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


श्रीमती रत्नप्रभा तुळशीराम भालेराव, 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, राज्य शौक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, म.रा.पुणे. 


पात्र 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


श्रीम.हर्षळता वसंतराव FNS, वरिष्ठ 


अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, वर्धा 


पात्र 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


st ste अंबादास कुबडे, वरिष्ठ 


अधिव्याख्याता, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, 


जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अमरावती 


पात्र 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


श्रीम.रत्नमाला पांडूरंग खडके, वरिष्ठ 


अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, अकोला 


पात्र 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


श्री.इब्राहीम पिरसाहेब नदाफ, वरिष्ठ 


अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, सोलापूर 


पात्र 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


श्री.अनिल सुपडू झोपे, वरिष्ठ 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, जळगांव 


पात्र 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


श्री.सुशिळ शिवलकर, वरिष्ठ 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, सिंधुदुर्ग 


पात्र 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


श्री.जगराम ओकांर भटकर, वरिष्ठ 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, नंदूरबार 


पात्र 


रि 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


श्री.विकास ब्रम्हदेव सलगर, वरिष्ठ 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, सातारा 


पात्र 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि -२८२३ /प्र.क्र.१३६/प्रशा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि -२८२३ /प्र.क्र.१३६/प्रशा-२ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०२१२२९४३१८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIJAY NIVRUTTI 1 ला soto 


Oc9eec89f898692dd675d7 1f0636b0a2ea82 
485826669926889, postalCode=400032, 


hy 
ialNumber=7966FB8DAGE03C3F79409670C65FACO77378AG8F7 
34A11D051D02DC3119DC128, cn=VUAY NIVRUTTI BHOSALE 


Date: 2023.11.02 12:29:08 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ संबंधित अधिकारी,आयुक्‍्त,शिक्षण यांचे कार्यालयामार्फत. 
प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

३. सर्व सहसचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


